भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम १८ 
खालील वाढीव मोबदला रक्‍कम अदा 
करणेबाबत. 

सीमा तपासणी नाका, नांदणी, ता. दक्षिण 
सोलापूर, जि.सोलापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०३२२/प्र.क्र.८०/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. न्याखभ-२०१५/प्र.क्र.१३१/अर्थ-२, दि.०३.०६.२०१५. 

२) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.४१/भाग-१/अ-४, दि.३०.११.२०१६ 
व समक्रमांकाचे शासन शुद्धीपत्रक दि.२३.०२.२०१७. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८. 

४) मा. २ रे सहदिवाणी न्यायालय (व.स्त.), सोलापूर यांचेकडील भुसंदर्भ क्र.१२६/२०१०, १२७/ 
२०१०, १२८/२०१०, १२९/२०१०, १४८/२०१० दि. ३१.०८.२०१९ चे न्यायालयीन आदेशा. 

५) उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र.२ सोलापूर यांचे पत्र क्र. २०२२/उपविअ-२/ भूसंपादन/ 
कावि/२२७ दि.०९.०३.२०२२. 

६) परिवहन आयुक्त, मुंबई यांचे पत्र क्र. प.आ.का/अंमल-२/सीतना-आस/प्र.क्र.४५ ब/सितना 
नांदणी/२०२२/जा.क्र३५०२, दिनांक २४.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

सीमा तपासणी नाके आधुनिकीकरण व संगणकीकरण अंतर्गत सीमा तपासणी नाका, नांदणी 
ता.दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या संबंधात 
उपर्निर्दिष्ट क्र.४ येथील न्याय निवाड्यानुसार भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम १८ अंतर्गत 
वाढीव मोबदल्याची रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

उपर्निदिष्ट क्र. ६ येथील पत्रान्वये कळविल्यानुसार परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
संपादक संस्थेच्या सीमा तपासणी नाके आधुनिकीकरण व संगणकीकरण अंतर्गत सीमा तपासणी नाका, 
नांदणी ता.दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या 
संबंधात उपर्निदिष्ट क्र. ४ अन्वये भुसंदर्भ क्र.१२६/२०१०, १२७/२०१०, १२८/२०१०, १२९/२०१०, 
१४८/२०१० संदर्भात मा. २ रे सह दिवाणी न्यायाधिश (वरिष्ठ स्तर), सोलापूर यांनी दिलेल्या 
न्यायनिवाड्यानुसार वाढीव मोबदल्याची उपर्निर्दिष्ट क्र.५ येथील पत्रान्वये उपविभागीय अधिकारी, 
सोलापूर क्र.२, सोलापूर यांनी परिगणित केलेली देय रक्‍कम एकूण रु. १,४४,०३,९०९/- (अक्षरी रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३२२/प्र.क्र.८०/परि-४ 


एक कोटी चौव्वेचाळीस लाख तीन हजार नऊऱी नऊ फक्त) इतकी रक्‍कम सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- 
अमधील नमूद भूधारकांना अदा करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरची रक्कम पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 


अ) सदर भुसंदर्भ क्र.१२६/२०१०, १२७/२०१०, १२८/२०१०, १२९/२०१०, १४८/२०१० या 
प्रकरणात मा. २ रे सह दिवाणी न्यायाधिडा (व.स्तर), सोलापूर यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने 
संबंधित भूधारकांना मूळ निवाड्याप्रमाणे देण्यात आळेली रक्‍कम वजा करुन वाढीव मोबदला रक्‍कम 
देण्यात येत आहे. 


ब) उप सचिव, महसूल व वन विभाग यांचे पत्र क्र. ०६/२०१५/ प्र.क्र. ८२/अ-२, दिनांक 
२९.०८.२०१५ च्या अनुषंगाने संबंधित भूधारकांना मंजूर केलेला वाढीव मोबदला योग्य त्या बँक हमी 
शिवाय उचलू नये, अशी लेखी विनंती जिल्हाधिकारी, सोलापूर/ उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र. 
२, सोलापूर यांनी मा. न्यायालयास करावी. 


क) सदर निधी अदा करण्यासाठी मंजूर केलेल्या बाबी व्यतिरिक्त अन्य बाबींवर खर्च होणार नाही 
तसेच, वाढीव मोबदला फरकाची रक्‍कम अदा करण्यास विलंब होणार नाही याबाबतची दक्षता 
उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र.२, सोलापूर तसेच उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सोलापूर 
यांची राहील. 


३. याकरीता उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र.२, सोलापूर यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” तर जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या बाबीसाठी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-३, २०४१, वाहनांवरील कर, (०१)(०५) सीमा 
तपासणी नाक्‍्यांचे आधुनिकीकरण व संगणकीकरण (२०४१ ०३१२) १३- कार्यालयीन खर्च" या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. परिवहन आयुक्त, मुंबई यांनी वरील लेखाशिर्षांतर्गत त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी 
परिशिष्ट-अ मधीळ नमूद रक्‍कम उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र.२, सोलापूर यांना बीडीएस 
प्रणालीवर तात्काळ वर्ग करावी. 


६. उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र.२, सोलापूर यांनी या प्रकरणी आवश्‍यक ती कार्यवाही 
त्वरीत करावी. कोणत्याही वादी/ खातेदारास उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र.२, सोलापूर व 
न्यायाळयामार्फत कोणत्याही बाबतीत दुहेरी फायदा मिळणार नाही याची दक्षता जिल्हाधिकारी, 
सोलापूर यांनी घ्यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३२२/प्र.क्र.८०/परि-४ 


७. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. न्याखभ-२०१५/प्र.क्र.१३१/अर्थ-२, 
दि.०३.०६.२०१५ अन्वये तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२.०४.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


Ce सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२५१५२४२८४४२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
LANGHI BHARAT : 


(4. रा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 
७) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
८) सह सचिव (भूसंपादन), महसूल व वने विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर क्र.२, सोलापूर. 


१०) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे. 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

१२)जिल्हा सरकारी वकील, सोलापूर. 

93) महाळेखापाल-१/२ ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

१४) महाळेखापाल-१/२ ( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


q4) Har अधिकारी (अर्थसंकल्प-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प शाखा-१२/व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवडनस्ती (परिवहन-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट-अ 


कलम १८ खालील मा. दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर, सोलापूर यांच्या न्याय निर्णयानुसार भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्याची रक्‍कम. 
प्रयोजन :- सीमा तपासणी TAS आधुनिकीकरण व संगणकीकरण योजना या प्रयोजनासाठी जमिन संपादन एस.आर.क्र.०१/२००८ निवाडा जाहिर दिनांक २३.०६.२००९ एल.ए.आर.क्र. १२६, १२७, १२८, १२९, १४८/२०१० निकाल तारीख 


३१.०८.२०१९ 
अ. | गावाचे | एस.आ खातेदाराचे नाव एल.ए. गट | संपाद मा. मा. निवाड्य | निवाड्या | न्यायालया | न्यायालय | एकूण स्तंभ रकाना रकाना एकूण रकाना | रकाना क्र. रकाना 
क्र नाव र. क्र. आर. नं. नं. | ठीत | न्यायालया | न्यायालया छा प्रमाणे प्रति | नेवाढवून | ठाने इतर | (१२-१३) क्र.१४ क्र.१४ एकंदर क्र. १४ १४ मधील क्र.१७-५- 
क्षेत्र | च्या आदेशा | च्या आदेशा | प्रमाणे हेक्‍टरी दिलेल्या | बाबीमध्ये मधील मधील वाढीन मधील वाढीव १८--१९ 
हे. नुसार प्रति नुसार प्रति येणारी रकमेतून (ताल) वाढीव वाढीव नुकसान वाढीव नुकसान | मिळून येणारे 
ae | हेक्‍टरी दर | जमिनीची | हेक्‍टरी | जमिनीची | निवाड्या वाढवून नुकसान नुकसान भरपाई नुकसान भरपाई एकूण एकंदर 
किंमत द्र किंमत प्रमाणे दिलेले भरपाई भरपाई रक्‍कम भरपाई रकमेवर अनुज्ञेय 
मोबदला | नुकसान रकमेवर | रकमेवर रक्कमेवर | १५% व्याज वाढीव 
रक्‍कम भरपाई ३०% १२% ९% व्याज दि. नुकसान 
वजा जाता रक्‍कम दिलासा | अतिरिक्‍त दि. २३.०६.२० भरपाई 
येणारी रक्‍कम घटकाची २३.०६.२ god रक्‍कम 
जमिनीची रक्‍कम ००९ते २२.०३.२० 
किंमत १९ महिने २२.०६.२ | २२ (१४१ 
०१० (एक महिने) 
वर्ष) 
ree I oe 3 | # | षु a | ७_| ८ ९ |} aw | a | १२ १३ | १४ | १५ १६ |. १ | १८ १९ २० 
षि नांदणी । ०१/०८ | श्रीम. मंगला सिध्देश्वर | १२६/२०१० | १२८ fel २९४०५९ १२९३८५९ | ७९००० | ३४७६०० ९४६२५९ | १२०००० | १०६६२५९ | ३१९८७८ | १२२६२० | १५०८७५६ | १३५७८८ | २६५९१८२ ४३०३७२६ 
स्वामी व इतर 
२ नांदणी | ०१/०८ | श्री. विठोबा गंगाराम | १२७/२०१० | १३१ | ०.७२ १४७०३० १०५८३२ ९७५०० ७०२०० ३५६६२ २०००० ५५६६२ १६६९९ ६४०१ ७८७६१ ७०८८ १३८८१६ २२४६६५ 
सुरवसे 
३ नांदणी | ०१/०८ | श्री. बाबासो अंबुत भुरले | १२८/२०१० | १३२ | २.३७ | १४७०३० ३४८४६१ | ९७५०० | २३१०७५ ११७३८६ | १५०००० | २६७३८६ ८०२१६ ३०७४९ ३७८३५१ ३४०५२ ६६६८४४ १०७९२४७ 
व इतर 
| नांदणी । ०१/०८ | श्री. रेवणसिध्द खंडप्पा | १२९/२०१० | १३४ | ०.१५ १४७०३० २२०५४ ९७५०० १४६२५ ७४२९ शिडी ७४२९ २२२९ ८५४ १०५१२ ९४६ १८५२७ २९९८५ 
सुरवसे व इतर 
५ नांदणी । ०१/०८ | श्रीम.शोभा नरेंद्र | १४८/२०१० | १२९ | ७.९६ | २९४०५९ | २३४०७०९ | ७९००० | ६२८८४० | १७११८६९ | ४६०००० | २१७१८६९ ६५१५६१ | २४९७६४ | ३०७३१९४ | २७६५८७ | ५४१६५०४ | ८७६६२८५ 
जिरअंकलगी व इतर 
एकूण १०२९२०८ | ४११०९४५ १२९२३४० | २८१८६०५ | ७५०००० | ३५६८६०५ | १०७०५८२ | ४१०३८८ | ५०४९५७४ | ४५४४६१ | ८८९९८७४ | १४४०३९०८ 


